अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र: बैठक-२०२१/ प्र.क्र. २९/ नापू-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ एप्रिल, २०२१ 


वाचा : झासन परिपत्रक क्र: शिवाप-२०२१/ प्र.क्र. ०४/ नापू-२८, दिनांक २८.०१.२०२१ 


शासन परिपत्रक: 


राज्यात दिनांक ०१.०२.२०२१ ते ३०.०४.२०२१ या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांची शोध 
मोहिम राबविण्याबाबत उपरोक्त दिनांक २८.०१.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. सदर मोहिम प्रशासकीय कारणास्तव पुढील आदेझापर्यंत स्थगित 
करण्यात येत आहे. 


सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥/99॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०४०११५३१५९२२०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Mahesh H 


it Kani 
Mahesh Ov Goverment Of ahr ou-Fond 


And 


2.5.4.20=186feed352c84c301 1bad227b61957313fa6946400e5 
di 


Hanamant Kanade siisnssrisieis cmon 
(महेश कानडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव Je विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) प्रधान सचिव,ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) सर्व मंत्रालयीन विभाग/मा.मुख्य सचिवांचे कार्यालय 
) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) 

) 

) 

) 


नियंत्रक,शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा,मुंबई 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बैठक-२०२१/ प्र.क्र. २९/ नापू-२८ 


१०)सर्व पोळीस आयुक्‍त 

११)सर्व पोलीस अधिक्षक 

१२)सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

१३) सर्व अपर जिल्हाधिकारी 

१४) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१५) मा.मुख्यमंत्र्याचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

१७) मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

१८)सर्व मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

१९) सर्व उपसचिव/अवर सचिव/तसर्व कार्यासने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२०) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

२१) निवड नस्ती (नापु-२८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


